मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष 
अधिकारी यांचे सन २०१८ मधील 
सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०१८/प्र.क्र.४/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २४ मे, २०१८ 


वाचा 
9) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रपर०१८/प्र.क्र.४/का.१७, दि.०५ एप्रिल, २०१८. 


शासन परिपत्रक 

सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०१८ च्या प्रशिक्षणासाठी सर्व 
प्रशासकीय विभागांकडून पात्र उमेदवारांचे अर्ज संदर्भिय दि. ०५ एप्रिल, २०१८ च्या परिपत्रकान्वये 
मागविले होते. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालय यामधील 
सहायक कक्ष अधिकारी यांचे सन २०१८ मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण वर्ग सोमवार दिनांक २८ मे, 
२०१८ पासून परिषद सभागृह, सहावा मजला, मंत्रालय, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येत आहेत. 


२. प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे सदर प्रशिक्षण वर्गात प्रवेश 
देण्यात आलेल्या प्रशिक्षणार्थ्याची नावे सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


करण्यात आले आहेत. 


३. सर्व मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयास विनंती करण्यात येते 
की, त्यांनी सदरहू परिपत्रक तातडीने सर्व संबंधित प्रशिक्षणार्थीच्या ( प्रतिनियुक्तीवर / रजेवर 
असलेल्या प्रशिक्षणार्थींसह ) निदर्शनास आणावे व त्यांची स्वाक्षरी घेवून ते कागदपत्र आपल्या 
अभिळेखात जतन करुन ठेवावेत. महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालय सेवा ( सहायक ) सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षा नियम,१९७७ मधीळ नियम १४ नुसार संबंधित उमेदवारांस दिनांक २८ मे, २०१८ 
पासून सुरु होणाऱ्या सदरहू प्रशिक्षण वर्गास उपस्थित राहण्यासाठी आवश्‍यक परवानगी द्यावी. 


४. प्रशिक्षणास प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांस अभ्यासासाठी आवश्‍यक असलेली विहित पुस्तके 
संबंधित विभागांनी कृपया उपलब्ध करुन द्यावीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०१८/प्र.क्र.४/का.१७ 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५२४१७१७०२०५०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


signed by Rajendra Pandurang Wagh 
rashtra, ou=General 
400032, st=Mahar. 


. 
Rajen dra या elect ai 
5.4. e4468a63fe9f9f2a565a07 90f46e3c 1 4a37 15b2370430433 
84! 4c8107, 
Pp W h serialNumber=7adb1868a49b87 19€27d345304467 1a8ceddbd04af 
a n 1 fa n g a g ) 26dd2089ed03e6b 1bd92bd, cn=Rajendra Pandurang Wagh 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


१ सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राने ) 

२ सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 

३. श्री. प्रकाश साबळे, उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. श्री. रा.ना.मुसळे, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

५. श्री.आ.अ.लोपिस, अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
६. श्री.अ.शि.नाईकवाडे, कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. श्री.जयंत व. वाणी, कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८ 

९ 


श्री. वि.ना. धाईजे, कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०१८/प्र.क्र.४/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०१८/प्र.क्र.४/का-१७, दिनांक २४ मे,२०१८ सोबतचे सहपत्र) 
सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०१८ च्या प्रशिक्षण वर्गासाठी प्रवेशा देण्यात 


आलेल्या उमेदवारांचा तपशील. 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
शिश श्री. सागर शामरावजी भरणे नगर विकास विभाग 
२ श्रीमती वर्षा संजय मोरे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
३ श्री. कोंडीबा शांकर बाड वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
४ श्री. अशोक गोविद काटे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
षु श्रीमती इशा प्रशांत लवेकर नियोजन विभाग 
६ श्री. विजय गोविद भोजने गृहनिर्माण विभाग 
७ श्रीमती वैश्ञाली चंद्रकांत तांबे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
श्रीमती आश्विनी अर्जुनराव पोतळवाड उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
९ श्री. सुहास सुरेश परब आदिवासी विकास विभाग 
| 9 | ० श्रीमती मनिषा मंगेडा सावंत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
| 99 श्रीमती पुजा गणेड लांजेकर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१२ । श्रीमती मनिषा shar तुपे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१३ श्रीमती अर्चना राजेंद्र ढाकणे कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
१४ ।। श्रीमती स्वाती सुर्यकांत साळवी ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
१५ _ श्री. सुधीर विष्णू अमृते विजाभज, इमाव व विमाप्र विभाग 
१६ श्री. सचिन विजयराव ढोले शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
१७  । श्रीमती रश्मी ican सुर्वे (रश्मी चं. कृषि व पदुम विभाग 
विचारे) 
१८ श्री. बालाजी मारोती जाधव गृह विभाग 
१९ | a. प्रदिप महादेव भोपळे गृह विभाग 
२० श्री. बालाजी ज्ञानोबा दळवी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२१ श्री. तुलाराम फाल्गून बटराखाये सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२२ श्रीमती आरती स्वप्नेशा साने मराठी भाषा विभाग 
२३ श्री. राकेश रामनायक पांडेय विधी व न्याय विभाग 
२४ | श्रीमती मनिषा मधुकर ढोबळे विधी व न्याय विभाग 
२५ श्री. लव्हू सुर्यकांत माने संसदीय कार्य विभाग 
२६ श्री. निलेड उध्दव वाघमारे जलसंपदा विभाग 
२७ श्रीमती शुभांगी गजानन कांबळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२८ श्री. गणेश LAST बच्छाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२९ श्री. विश्वेश्वर दत्तात्रय नकाते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३० श्री. प्रसाद संजय ढगे महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०१८/प्र.क्र.४/का.१७ 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
३१ श्री. आरडोवार ओमप्रकाड वडेला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३२ श्री. प्रतिक सतिठा चव्हाण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३३ श्री. संदिप रामदास दवणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३४ श्री. सुधीर बाबाजी पालांडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३५ श्रीमती सविता मनोज घोगले महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
३६ श्रीमती आरती ज. मेहेर विधी व न्याय विभाग 
३७ श्री. होखर तुकाराम जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
३८ __ श्रीमती अनुराधा चंद्रकांत वडे महिला व बाळ विकास विभाग 
३९ __ श्रीमती उमिला संतोष धावणे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
४० श्री. सदाशिव गोविद नाईक वित्त विभाग 
४१ श्री. संदीप संभाजी जाधव सामान्य प्रशासन विभाग 
82 श्रीमती सुप्रिया बाळाराम नाईक सामान्य प्रशासन विभाग 
४३ श्री. अजिक्य अशोक आजगेकर सामान्य प्रशासन विभाग 
४४ श्रीमती कुंदा सुरेश पायघन सामान्य प्रशासन विभाग 
४५ | श्रीमती विजया मधुकर हटकर महसूल व वन विभाग 
४६  । श्री. शिवनाथ बळीराम आरसुळ महसूल व वन विभाग 
४७ श्री. किशोर बळीराम ननवरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
४८ श्री. सलिल शाशिकुमार चौधरी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०१८/प्र.क्र.४/का.१७ 


परिशगिष्ट“ब” ब 99 


( शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०१८/प्र.क्र.४/का-१७, दिनांक २४ मे,२०१८ सोबतचे सहपत्र) 
सहायक कक्ष अधिका-यांच्या सन २०१८ मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण वर्गाचे वेळापत्रक 


तास पहिला तास दुसरा तास तिसरा तास 
वेळ सकाळी १०.००ते  ।सकाळी ११.००ते दुपारी १२.०० ते १.०० 
११.०० दुपारी १२.०० 
व्याख्यात्यांचे नाव श्री.अ.आ. लोपिस श्री. वि. ना. धाईजे श्री. Wha साबळे 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. 3 (१ | प्रश्नपत्रिका क्र. 42) प्रश्नपत्रिका क्र. २(२) 
व्याख्यानांची संख्या १८ १० १२ 
व्याख्यानांचा दि.२८ मे,२०१८ ते | दि. २८ मे,२०१८ ते| दि. २८ मे,२०१८ ते 
कालावधी दि.१९ जून,२०१८ दि. ७ जून,२०१८ दि. ११ जून,२०१८ 
व्याख्यात्यांचे नाव श्री. वि.ना.धाईजे श्री.ज.व. वाणी श्री. रा. ना. मुसळे 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. १ (१) । प्रश्नपत्रिका क्र. 3(2) । प्रश्नपत्रिका क्र.४ 
व्याख्यानांची संख्या १४ १२ १४ 
व्याख्यानांचा दि. २० जून, २०१८ ते | दि. ८ जून, २०१८ ते । दि. १२ जून,२०१८ ते 
कालावधी दि.६ जुले, २०१८ दि. २५ जून, २०१८ | दि. २९ जून, २०१८ 
व्याख्यात्यांचे नाव श्री. अ.शि. नाईकवाडे 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. २ (१) 
व्याख्यानांची संख्या ८ 
व्याख्यानांचा दि.२६ जून, २०१८ ते 
कालावधी दि.४ जुले,२०१८ 


टिप :- शासकीय सुट्टीच्या दिवशी प्रशिक्षण वर्ग बंद राहतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०१८/प्र.क्र.४/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०१८/प्र.क्र.४/का-१७, दिनांक २४ मे, २०१८ सोबतचे सहपत्र) 


प्रश्नपत्रिका, व्याख्यात्यांची नावे, विषय व व्याख्यानांची संख्या दर्शविणारे विवरणपत्र 


(दोन) वार्षिक प्रशासन अहवाल, 

(तीन) अत्यंत गुप्त बाबी आणि गोपनीय 
माहिती व कागदपत्रे याबाबत घ्यावयाची 
खबरदारी आणि त्यांची सुरक्षितता 
याबाबत नियम. (विभागीय 
सुरक्षाविषयक सुचनांची नियमपुस्तिका) 
(चार) पुराभिलेख ठेवणे. 

(पाच) मा.संसद सदस्यांना आणि राज्य 
विधानमंडळ सदस्यांना महाराष्ट्र 
शासनाच्या कार्यालयांमध्ये सौजन्यपूर्ण 
वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक 
सूचना. 


प्रश्नपत्रिका | भाग व्याख्यात्यांची नावे विषय व्याख्यानांची 
क्रमाक क्र. संख्या 
| एक | श्री.वि.ना.धाईजे, (एक) कार्यनियमावली. १४ 
कक्ष अधिकारी, (दोन )कार्यनियमावली अन्वये 
नगर विकास विभाग. काढण्यात आलेले अनुदेश. 
(तीन )महाराष्ट्र विधानमंडळ नियम. 
दोन श्री.वि.ना.धाईजे, (एक) मुंबई नागरी सेवा वर्गीकरण आणि ति ० 
कक्ष अधिकारी, सेवाप्रवेश नियम. 
नगर विकास विभाग. (दोन) म.ना.से. (वर्तणूक) आणि 
म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम. 
२ एक श्री.अ.शि.नाईकवडे, (एक) शासनाच्या निरनिराळ्या ८ 
कक्ष अधिकारी, मंत्रालयीन विभागातील व जिल्हा 
कृषि व पदुम विभाग. पातळीवरील रचना. 
(दोन) जनता व सामाजिक कार्यकर्ते 
यांच्याशी संबंध, शासनाची महत्वाची 
धोरणे आणि कल्याणकारी 
उपाययोजना. 
दोन | steerer साबळे, (एक) कार्यालयीन कार्यपध्दतीची १२ 
उप सचिव, नियमपुस्तिका, 
गृह विभाग. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०१८/प्र.क्र.४/का.१७ 


3 Vm 


श्री.आ.अ.लळोपिस, 
अवर सचिव, सहकार, 
पणन व dare विभाग 


१. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम. 


१८ 


दोन 


श्री. ज.व. वाणी, 

कक्ष अधिकारी, 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग. 


१. अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका. 
२. आकस्मिक खर्च नियमपुस्तिका. 


१२ 


श्री.रा.ना.मुसळे, 
अवर सचिव, 
सामान्य प्रशासन विभाग. 


१.टिप्पणी लेखन व मसुदा लेखन. 


१४ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


